RNI No . MAHBIL 06425/ 13/ 1 / 2011 - TC 
Regn. No . L/ RNPIPNCE/ W -132/ 2013 
www . dgps .maharashtra . gov .in 


Anta 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक - अ - पुणे विभागीय पुरवणी 


वर्ष - ४ , अंक - २९ ] 


गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर ५ - ११ , २०१५ / कार्तिक १४ - २० , शके १९३७ 


[ पृष्ठ १ 


मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक नियो-१ / वा. प्र. ३३ / २०१५ . - महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम , १९६१ च्या कलम १४२ चे आधारे महाराष्ट्र राज्य 
शासनाचे ग्रामीण विकास विभागाकडील क्रमांक झेडपीआर-४७६३- ४०४८६- पी ., दिनांक ४ सप्टेंबर १९६४ ने ठरवून दिलेल्या व पुन्हा क्रमांक झेडपीआर 
४७६६- ३२३९३- पी. , दिनांक ३ नोव्हेंबर १९६६ ने सुधारणा करून दिलेल्या, तसेच महाराष्ट्र शासन ग्राम विकास विभागाचे पत्र क्रमांक एएआर- १०७९ 
( ६७६) -२६, दिनांक ११ नोव्हेंबर १९८१ ने पुन्हा सुधारून ठरवून दिलेल्या नियमानुसार सातारा जिल्हा परिषदेचा सन २०१४ - २०१५ सालचा वार्षिक प्रशासन 
अहवाल तयार करून प्रसिद्ध करणेत येत आहे. 

सन २०१४ - २०१५ या वर्षाचा वार्षिक प्रशासन अहवाल नियमाप्रमाणे तयार करून सातारा जिल्हा परिषदेच्या दिनांक ९ सप्टेंबर २०१५ रोजी झालेल्या 
सर्वसाधारण सभेपुढे मान्यतेसाठी ठेवण्यात आलेला होता. त्यास जिल्हा परिषदेने ठराव क्रमांक ४०० अन्वये मान्यता दिलेली आहे. महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा 
व पंचायत समित्या ( वार्षिक प्रशासन अहवाल प्रसिद्ध करणे) नियम १९६४ च्या नियम, ९ अन्वये सदर अहवाल प्रसिद्ध झाला असे या अधिसूचनेद्वारे जाहीर 
करण्यात येत आहे. 

नितीन पाटील , 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी , 

सातारा जिल्हा परिषद , सातारा . 
सातारा, १७ ऑक्टोबर २०१५. 


( 9 ) 


एच- ५३८ , भाग एक - अ ( पु. वि. पु. ) - २९ - १ 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI RUPENDRA DINESH MORE , 
PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE -411 006 AND PUBLISHED AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON 
COMPOUND , YERAWADA , PUNE -411 006. EDITOR : SHRI RUPENDRA DINESH MORE. 


